सहा. वनसंरक्षक, गट-अ ( कनिष्ठ श्रेणी) या 
संवर्गाची दि.०१/०१/ २०१९ रोजीची अंतीम 
जेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमएफएस २०१९/प्र.क्र.४/फ-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक: २३ एप्रिल, २०२१ 


वाचा :- शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस -२०१९/प्र.क्र.०४ /फ-८, 
दि. ०७/०३/२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


सहाय्यक वनसंरक्षक,गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) पदाच्या सन २०००-०१ ते २०१७-१८ या 
कालावधीतील निवडसूच्या नियमित करण्याच्या तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक-२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधिन राहून सहाय्यक 
वनसंरक्षक,गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) पदाची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतीम जेष्ठतासूची उपरोक्‍त 
संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदरहू जेष्ठता सूचीमध्ये अ.क्र.६८ 
वर श्री. योगेश तुकाराम वाघाये असे प्रसिध्द करण्यात आले आहे.., त्याऐवजी श्री. योगेश टिकारामजी 
वाघाये असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०४२३१२०७२९४४१९ 
असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anil Niwrutti : 
Dhas menace कि 
(अनिल धस) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


Ni Dh 
॥ Maharashtra, ou=Revenue And forest 


प्रति, 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


cc AN AD -O 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएफएस २०१९/प्र.क्र.४/फ-८ 


५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या. नागपूर. 

६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 

९. सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव)/ सर्व वनसंरक्षक 

१०.सर्व वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण विभाग 

११.सर्व उपवनसंरक्षक 

१२.सचिव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

१३.सा.प्र.वि. (कार्यासन १२), मंत्रालय, मुंबई 

१४.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.सर्व संबंधित अधिकारी (मार्फत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर) 
१६.कार्यासन अधिकारी फ-४/फ-७ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.निवड नस्ती फ-८ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


